कौटुंबिक न्यायालय, औरंगाबाद यांच्या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : कौटुंन्या १११८/प्र.क्र.११/का- नऊ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक:-११ मार्च, २०२० 


पहा :- १) कौटुंबिक न्यायालय, औरंगाबाद यांचे जा. क्र./प्रशा/२३७/२०२०, 
दि.०५.०२.२०२० चे पत्र 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., 
दि.१२.०२.२०२०. 


प्रस्तावना :- 


कौटुंबिक न्यायालय, औरंगाबाद यांनी संदर्भ क्र. १ येथील पत्रान्वये सदर न्यायालयाच्या 
आस्थापनेवरील ९ अस्थायी पदांना पुढील मुदतवाढ देण्याची शासनास विनंती केली आहे. संदर्भ क्र. 
२ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये दि.०१.०३.२०२० ते दि.३१.०८.२०२० पर्यंत अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार 
कौटुंबिक न्यायालय, औरंगाबाद येथील ९ अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


कौटुंबिक न्यायालय, औरंगाबाद यांच्या आस्थापनेवरील सोबतच्या परिशिष्ठ अ प्रमाणे 
दर्शविलेल्या एकूण ९ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२० ते दि.३१.०८.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 


२. याकरिता येणारा खर्च "मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान-१०५ दिवाणी व सत्र न्यायालये- 
(09)(02) प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, संकेतांक २०१४ ०३४१, ०१- वेतन या 
लेखाशिर्षाखाली" खर्ची टाकण्यात यावा व तो त्या शीर्षाखालील सन २०२०-२०२१या वर्षासाठी मंजूर 
होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१२.०२.२०२० द्वारे 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या १११८/प्र.क्र.५१/का- नऊ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३१२१६०८४३५११२ असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Uday Balkrishna Shukla 
=Government Of Maha 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Uday Balkrishnna 000 


al 
, Po! ., st=Maharashtra, 
5.4. 94F1c4543dd14cfd7554a74f343a754d96291a 
€76706a168af42cab3, 
serialNumber=7b8594c3caa0542cc27f91 3c48e1f9c0084209e33 
h U a 9cce7fd9de455fe24a26bbb, cn=Uday Balkrishna Shukla 


Date: 2020.03.12 16:11:23 +05'30' 


(उदय बा. शुक्ल) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 


प्रति, 


१) महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई , 

२) प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, औरंगाबाद, 

3) महाळेखापाल-एक/दोन (लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई/नागपूर, 

४) महालेखापाल-एक/दोन ( लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर, 

५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद, 
) 
) 
) 


६) वित्त विभाग व्यय-५, 
७ विधि व न्याय विभाग कार्यासन-२३, २४ व २५ 
८) निवड नस्ती. 


शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांक कौटुंन्या -१११८/प्र.क्र.५१/का-नऊ 
दिनांक: ११ मार्च, २०२० सोबतचे परिशिष्ट 'अ' 
अस्थायी पदे : कौटुंबिक न्यायालय, औरंगाबाद 
न्यायाधीश व त्यांचा सहाय्यभूत कर्मचारी वर्ग 


पदे निर्माण करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाचा 
क्रमांक व दिनांक 
सीआरसी ४७९२/५०८/(५२)/११, 
दिनांक २१ मे १९९२. 


सीएफसी १०९७/(१६३)/९, 
दिनांक १५/१/१९९७ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


